राज्यात सन २०२० ते 2022 या कालावधीत 
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शोतीपिकांच्या व 
इतर मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी बाधितांना मदत 
वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२२३/म-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७मे, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग समक्रमांक दि.२१.०२.२०२४ व समक्रमांकाचे 
दि.२७.०३.२०२४ चे शुध्दीपत्रक 
२) विभागीय आयुक्त, नागपुर यांचे पत्र क्र.मशा-७(५)/नेआव्य/'चंद्रपूर/कावि-११४/२०२४, 
दि.१९.०३.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर 
मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत वाटप करण्यासाठी समक्रमांकाच्या दि.२१.०२.२०२४ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेल्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक २ नागपूर 
विभागाच्या दि.०८.०३.२०२३ च्या प्रस्तावासमोरील लेखाशिर्ष क्र.२२४५ ०३१५ खालील तरतूद 
“रु.२५१.३४ लक्ष" ऐवजी “रु.१३७.३३ लक्ष" तसेच लेखाशिर्ष क्रमांक २२४५ ०२७१ खालील तरतुद 
“निरंक” ऐवजी “रु.११४.०१ लक्ष" अशी वाचावी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५१७१४३४३७४०१९ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SANJAY AUDUMBAR ®: Saris 
DHARURKAR : मा ला 


(संजय औ. धारूरकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२२३/म-३ 


५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त/कृषि), मंत्रालय,मुंबई, 

७. विभागीय आयुक्त, नागपूर 

८. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१०.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 

१४.कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

१६.निवड नस्ती (कार्यासन/ 4-3 ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


